ESGR-AK.ZADE 


श्री. ए. के. झाडे, भारतीय प्रशासकोर . 
सेवा यांच्या ' सह व्यवस्थापकोय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन. 
महामंडळ पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या 
। अटी/शती विहित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन | 
गृह विभाग 
शासंम निर्णय क्ष. एसटीसी १२०७-सीआर-९०६/परि- 
मंत्रालय, Hoe woo ०३२ दिनांक : &:२_ जानेवारी, २००८ 


बाचा :- १) अपर मुख्य सचिव (सेवा) साप्रत्रि यांचे क्र. एईओ ११०७/९०/५/२००७/दहा, 
दि. ७ सप्टंबर, २००७ चे अ.शा.पत्र 
) सचिव, म.रा.मा.प.म.,मुंबई यांचे पत्र क्र. रापसर्चिसह व्य.स./कार्यभार'३०२, - 
दि. १७..९.२००७ चे पत्र । 


झासनं निर्णय :- श्री. ए. के. झाडे, भारतीचे प्रशासकीय सेवा यांची eater संदर्भ क्र. (१) 
वरोल अःशापत्रातील आदेशान्वये सहव्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग. परिबहन. ' 
महामंडळ, या पदावर प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने शासन असरे 
आदेश देत आहे की, श्री: ए. के. झाडे, भारतीय प्रशासकोय सेवा यांच्या सह व्यवस्थापकीय संचालक 
या पदाबरोल्ल प्रतिनियक्‍्ती बाबतच्या अटी/शती पुढीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहेत :- 
१) प्रतिनियक्‍तीचा कालाबथी : श्री ए. के. झाडे हे दि. १७:९.२००७ (मध्यान्नपूर्ब) पांसून 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळात स्वोयेत्तर सेवेत प्रतिनियुक्तीवर असतील मात्र - 
अ) , जर त्यांची सेबा*लोकसेबेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनास आवश्यक बाटली, तर त्यांना 
ACR सेवेतून केव्हाही परत बोलावण्याचा हक्क शासनास असल. , 
ब) त्यांच्या सेवेची आवश्यकता महाराष्ट्र राज्य AMT परिघहन महामंडळास नसेल, तर तं 
त्यांना शासन सेवेत परत पाठवू शकतात. मात्र, ज्या दिनांकापासून तसे करावयाचे 
असेलं, त्याच्या कमीत कमी ३ महिने अंगोदर शासनास कळविणे आंबश्यक राहील. 


३) गेलन :- श्री. ए. के. झाडे हे सदर प्रतिनियुक्‍्लीच्या कालावधीत महं व्यवस्थापकीय संचालक हे 
पद. धारण करतील. सदर कालाबधीत ते भारंतीय प्रशासन सेवेतील सुधारीत बेतनश्रेणी रु. 
१२,७५०-३७५८-१६५०० यां वेतनश्रेणीमध्ये dea घेतील. त्यांच्या बार्षिक dart मंजूर 
णात आदेश शासनाच्या. सामान्य प्रशासन विभागाकडून (का.९ अ) निर्गमित करण्यात 
Tate 


ENGR-A.K.ZADE 


३) प्रतिनियुक्ती भत्ता :- . श्री. ए. के. झाडे, भा.प्र.से. यांना प्रतिनियक्‍्तीच्या सदर कालावधीत 
शासन निर्णय साप्रवि'क्र.भाप्रसे ३०१४/२३८२) नऊ, दिनांक २.२.१९९७५ अन्बये निर्गमित केलेल्या 
आदेशानुसार रु. २५०/- ५००/- या कमाल मर्यादेच्या अधिन राहून दरमहा मूळ वेतनाच्या ५%-१०% 
दराने प्रतिनियुक्ती भत्ता महाराष्ट्र रांज्य मार्ग परिवहन महामंडळ देईल.. मात्र. मूळ बेतन अधिक | 
प्रतिनियुक्ती भत्ता ही रवकम रु. १६,५००/- हून अधिक होता कामा नये तसेच सदर कालावधीत त्यांना 
'जरी त्यांच्या अंतिम वेतन प्रेमाणपत्रातही तसे नमूद केले असले तरी विशेष वेतन अनुज्ञेय असणार 
नाही. । । . 


४) महागाई भत्ता :- श्रो. ए. के. झाडे यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत, अखिल भारतीय सेवा 
अधिकाऱ्यांना बेळोबेळी ज्या. दराने महागाई भत्ता अनुज्ञेय असेल त्या दराने महागाई भत्ता अनुश्ेय 


) स्थानिक पुरक भत्ता :- श्री. ए. के. झाडे यांना राज्य शासनाच्या नियमानुसार / आदेशानुसार 
वेळोवेळी अनुज्ञेय असेल, त्या दराने स्थनिक पुरक भत्ता अनुशेय असेल. 


६) निवासस्थान किंवा त्याऐवजी घरभाडे भत्ता:- श्री: ए. के. झाडे यांना प्रतिनियुक्‍्तीच्या- 
कालाबधोत त्यांच्या पदास साजेसे निवासस्थान महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ देईल. तथापि. 
महामंडळ त्यांना योग्य असे मिवासस्था देऊ शकत नसेल आणि त्यांच्या ताबयात प्रतिनियुक्तीवर 
जाण्यापूवी शासकीय निवासस्थान असेल, तर ते शासकीय निवासस्थान प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीत 
आपल्या ताब्यात ठेवू शकतात. मात्र प्रतिनियुक्तीवर गेलयाच्या दिनांकापासून पहिले ३ महिने त्यांना 
बिहित सामान्य दराने ब त्यानंतर आर्थिक दराने शासकीय निबासस्थानाचे अनुज्ञप्ती wer ब 
सेवाशुल्क भरणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ यांच्या नियमानुसार पार त्यांना 
भाडेरहित तत्वावर निबासस्थान देय असेल, तर त्याचा OT श्री. ए. के. झाडे ह्यांना घेला ये 


प्रतिनियुक्तीच्या सदर कालावधीत त्यांच्या ताब्यात शासकीय किंवा संस्था यांचे 
ळ निबासस्थान नसेल, तर त्यांना. राज्य शासनाच्या नियमानुसार बेळोबेळी अनुज्ञेय असलेला घरभाडे 
PST अनुज्ञेय असेल. . व 


७) पदग्रहण अवधी, वेतन आणि बदली प्रवास भत्ता :-  श्रो ए. के. झाडे. यांना त्यांची 
Tae सेवेत जदली झाल्यानंतरआणि तेथून परत आल्यानंतर अशा दोन्ही वेळेच्या पदग्रहण 
अवधौमध्ये त्यांचे वेतन व प्रवासभत्ता, तो अधिकारी ज्या शासनाच्या सेवेत असताना स्त्रीयेत्तर सेत्रेत 
गेला असेल, ते शासन किंबा स्बीयेत्तर सेवेतून आल्यानंतर ज्या शासनाच्या सेवेत जाणार असेल ते 
शासने त्यांच्या संबधित नियमानुसार महाराष्ट्र राज्यं मार्ग परिबहन महामंडळ देईल. 


८) प्रतिनियुक्ष्तीच्या कालावधीत acter केलेल्या प्रवासाकरीता प्रवासभत्ता :- श्री. ए. के. . 
झाडे ह्यांना See सेवेत रुजू झाल्यानंतर were कराव्या लांगणाऱ्या- प्रवासाकरीता राज्य 
शासनाच्या संबंधित नियमान्वये किंबा त्या संस्थेच्या नियमान्वये यापैकी ज्याचे नियम अधिक 
फायदेशीर असतोल त्या नियमानुसार प्रवासभत्ता आणि दैनिक भंत्ता अनुज्ञेय असेल. 


2 


EsGR-A.K.ZADE 


९) _ (अ) रजा:- श्रो. ए. के. झाडे ह्यांना प्रतिनियुक्तीच्या कालावधीत अखिल भारतीय सेवा 
(रजा), नियम १९५७ हे नियम लागू असतील. प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालाबधील त्यांना नैमित्तीक रजा 
व्यतिरिक्त इलर रजा मंजूर करण्यास शासन (सा.प्र.बि./का.१०). सक्षम असेल. स्वोयेत्तर सेवेच्या 
कालावधीत अथवा dar निवृत्तीच्या वेळेस घेतलेल्या रजेच्या कालावधोबद्दल द्यावयाच्या रजा 
वेतनाचा ब कोणताही स्थानिक पूरव्क भत्त्यावरील संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र्‌. राज्य मार्ग परित्रहन 
महामंडळास सोसावा लागेल. 


(ब) प्रसतिरजा :- लागू नाही. » | 
९०) विकलांगता रजेबदल रजा वेतन : wate Sea किंबा अशा सेवेमुळे आलेल्या 
विकलांगतेबद्दल मंजूर करण्यात येणाऱ्या रजेच्या संबंधात, अशी विकलांगता स्वीयेत्तर सेवा 
| संपल्यानंतर उघडकोस आली, तरो सुध्दा रजा वेतन देण्यात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ 
जबाबदार असेल, अशा रजा वेतनाचा खर्च त्या संस्थेकडून वसूल करण्यात येईल: न । 


११) रजा वेतन व निवृत्तीवेतन अंशदाने :- श्री. ए. के. झाडे ह्यांच्याबाबत रजा वेतन ब 
निवृत्तीवेतन अंशदान हे शासनाने (Conf) कळबिलेल्या. दराने महाराष्ट्र राज्य art परिवहन - 
महामंडळ हे शासनाकडे (सा.प्र.बि:/का.९अ) प्रत्येक आर्थिक वर्षांच्या .समाप्तीपासून १५ दिवसांच्या 
आत किंबा जर स्वोयेत्तर सेवा आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी समाप्त झाली असेल, तर स्वीयेत्तर सेवा ' 
समाप्तीनंतर भरणा करोल. ह्या रंकमा दोन वेगवेगळया डिमांड eee (पहिला रजा वेतनाच्या 
रकमेचा ब दुसरा निवृत्तोबेतन अंशदानाच्या .रकमेचा) लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन 
विभाग/का.९अ, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ यांच्याकडे पाठविणे आवश्यक आहे.सदर डिमांड ड्राफ्टस्‌ 
बृहन्मुंबईतील कोणतीही अनुसूचित बँकचे ब लेखा अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग/का-९ अ. 
मंत्रालय, मुंबई या नावे काढलेले असणं आवश्यक आहे. संदर रकमा पुढील लेखा शिर्षाखाली जमा 

: दर्शबिण्यात याव्यात. 


अ) TAT वेतन :- "००७० इतर प्रशासकीय सेवा-०६-इतर सेवा -८७०-इतर जमा रकमा (नऊ) 
अखिल भारतोब सेवेतील जे अधिकारी wider प्रतिनियुक्तीवर आहेत, त्यांच्याबाबत रजा वेतन 
अंशदान (००७००११६)" ; 
द) निवृत्ती वेतन अंशदान :- "००७१-निवृत्तीबेतनः व इतर सेवा निवृत्ती व ee सेवानिवृत्ती लाभ 
यांच्या बूली संबंधातील अंशदान षसूलोच्या रकमा-०१-नागरी-१०१-अधिदानं ब अंशदाने (एक) 
स्वयेत्तर सेवा अधिकरी (००७१००१२)". | ar 

टीप :*- प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधोत उपरोक्त रकमाचा भरणा करण्यास face झाल्यास 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन, महामंडळ facie कालावधीत इंडात्मक व्याज भरण्यांस जबाबदार 
राहोल. । 


ENGR-AK.ZADE 


१९) नैमित्तीक रजा :- श्री. ए. के. झाडे द्यांना प्रलिनियुक्तीच्या कालावधीत राज्य शासनाच्या 
नियमानुसार नैमित्तीक रजा उपभोगता येईल. प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत नैमित्तीक रजा मंजूर 
- करण्यास, संस्थेच्या कार्यकारी प्रमुखास दुय्यम असलेल्या अधिकाऱ्यांना संस्थेचे कार्यकारी प्रमुख ब 
संस्थेच्या कार्यकारी प्रमुखास संबंधित मंत्रालयीन विभाग सक्षम असेल. . 


१३) रजा प्रबास सवलत :- श्री. ए. के. झाडे ह्यांना अखिल भारतीय सेबा (रजा Ware सवलत) 
नियम, १९६८ मधोल तरतुदीनुसार रजा प्रवास सवलत मिळण्याचा हक्क असेल. ह्याबाबतचा खर्च 
महाराष्ट्र राज्यं मार्ग परिवहन महामंडळ ह्या संस्थेस .सोसाबा लागेल. तर्थापि, शासन पृष्ठांकन 
Sta. दि. २३.३.२००१६ ब' शासन. परिपत्रक दि. ५.३.२००२ अनुसार रजा प्रवास सवलत 
दि.२.३.२००१ पासून २ वर्षासाठी स्थगित करण्य़ात आली आहे. तथापि, १.३.२००१ या दिनांकास ज्या 
अधिकाऱ्यांची सेबानिवृत्तीसाठी २ वर्षापेक्षा कमी Sat शिललक आहे अशा अधिकाऱ्यांना उपरोक्‍त 
आदेशातील तरतूदींच्या अधीन राहून सूट देण्यात आली आहे. 


न त्यांना प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत नैमित्तीक रजा वगळता अन्य प्रकारची रजा मंजूर 
करण्यास शासन '(सा.प्रत्र.) सक्षम असल्यामुळे त्या कालावधीत रजा प्रवास सवलत मंजूर 
करण्यासही शासन (सा.प्र.बि./का.९०) सक्षम असेल, 


१४) वेधकोय सवलती :- श्री. ए. के. झाडे यांना अखिल भारतीय सेवा (वैद्यकीय देखभाल) . 
नियम, १९५४ मधील तरतूदीनुसार वैद्यकीय सुविधाचा लाभ अनुज्ञेय असेल. त्यावरील खर्च महाराष्ट्र 
राज्य मार्ग परिञहन महामंडळास सोसावा लागेल. मात्र, सदर संस्थेचे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय 
सवलती देण्यांबाबत वेगळे नियम असतील आणि त्याचा लाभ stat. पी. गुप्ता हे घेऊ इच्छित 
. असतील तर प्रतिनियुक्ती कालावधीत त्या नियमांचा लाभ देण्याबाबत विकल्प देण्याचे ward 
त्यांना असेल. 


१७) भविष्य निर्वाह निध्ी:- श्री. ए. के. झाडे ह्यांनी प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत अखिल भारतीय . 
Har (भबिष्य निर्बाह निधी) नियम, १९५५ मधील तरतुदीनुसार भविष्य Prate निधीची मासिक वर्गणी 
AG त्यांच्या वेतनातून भरणे. आवश्यक आहे. ही. वर्गणी "८००५ राज्य भविष्य निर्वाह निधी-०१- 
नागरी-१०४-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निर्वाह निधी (८००५ ००३६ २०)" या लेखा शिर्षाखाली 
जमा दर्शविण्यात याबी. सदर रकमेचा धनादेश त्यांचे भविष्य निर्वाह निधो खाते महालेखापाल (लेखा 
व अनुज्ञेयता) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई'नागपूर यापैकी ज्या महालेखापालाकडे असेल त्या 
महालेखापालांच्या नांवे काढून भविष्य निर्वाह निधी अनुसूचिसह त्यांच्याकडे पाठव्रिण्यात यावा: 


Warren कालावधीत त्यांना त्यांच्या भविष्य. निर्वाह fret खात्यातून परतावा 
प्राप्त  ना-परताबा अग्रिम मंजूर करण्यास शासन (सा.प्र.त्रि.) सक्षम असल्यामुळे याबाबतचे अर्ज 
सा.प्र.वि./का.९, मंत्रालय, मंबई यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात यावेत. 


ENGR-AK.ZADE 


१६) विभागीय चौकशी :- क्रो. ए. के. झाडे ह्यांच्या विरुध्द विभांगीय चौकशीबाबत, अखिल 
भारतीय Sar (शिस्त ब अपिल), नियम १९६९ हे नियम लागू असतील. प्रतिनियुक्तीवर असताना 
त्यांच्याबिरुध्द ब्रिमागीय चौकशी 'कराबयाची असेल तंर त्यांना शासन सेवेत प्रत्याबतीत करण्यात 
येईल. यासंबंधी कारवाई अंतर्गत त्यांना शासनाने निलंबित केल्यास निलंबनाधीन कालावधीत त्यांना 
शासनं निर्वाह भत्ता देईल. मात्र निर्वाह भत्त्याची रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळाकडून 
वसूल करण्यात येईल. 


१७) बोनस किंवा सातग्रह अनवान :- श्री. ए. के. झाडे यांता ओोनस किंवा सानुग्रह अनुदान अनुज्ञेय 


नाही. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नियमानुसार जरी त्यांना बोनस अथवा सानुग्रह 
अनुदान अनुज्ञेय असले, तरी ते त्यांना स्वीकारता येणार नाही, | 


१८) गट बिमा योजना :- श्री. ए. के. झाडे ह्यांच्या बेतनातून दरमहा रु. १२०/- इतकी रक्‍कम राज्य 
केंद्र शासकीय कर्मचारी गट बिमा योजनेच्या बर्गणीपोटी महाराष्ट्र शाज्य मार्ग परित्रहन महामंडळ 
दरमहा दसूल करील. आणि ही रवकम धनादेशाव्दारे महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक, 
महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडे पाठविला, ही रक्‍कम 


अ) केंद्र शासकीय कर्मचारी गट विमा (सवर्यांबाबत) 


(८५६८ - सस्पेन्स अकाउंटस-१२३/ऑल. इंडिया सर्व्हिसेस ऑफिसर्स ग्रुप इन्शुरन्स 
स्कोमं रिकव्हरीज cage, सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज ग्रुप इन्शुरन्स win मेड अँप्लीकेबल टू . 
आयएएस ऑफिसर्स बॉर्न ऑन दि महाराष्ट्र केडर-सवरक्रीप्रल आयएस (८६५८०३८७) किंबा, 


राज्य शासकीय कर्मचारी गट विषा (सवस्थोबावत) 


. "CRT अँण्ड पेन्शन फंड व इन्शुरन्स अँण्ड पेन्शन फंड स्टेट गव्हर्नमेंट 
एम्प्नोईज ग्रुप इन्शुरन्स फंड", या लेखाशिर्षाखालो जमा दर्शविण्यात यावी. 


(केंद्र शासकीय कर्मचारी गट विमा / राज्य शासकीय कर्मचारी गट. fier योजनेची 
, वर्गणी कपांत करताना संबंधित अधिकाऱ्याने वरील कोणत्या योजनेचे सदस्यत्व स्विकारले. आहे 
त्याची खातरजमा करुन घ्याबी.) 


सदर वर्गणी भरण्यास विलंब करण्यात आल्यास विलंब कालावधीत दंडनीय दराने 
- व्याज आकारण्यात येईल. न 


१९) मोटार कार:- श्री. ए.. के. झाडे ह्यांच्या प्रतिनियुक्लीच्या कालावधीत घापरासाठो महाराष्ट्र . 
राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ त्यांना वाहन उपलब्ध करुन देईल. सदर वाहनाचा खाजगी बापर पुढील 
अटोच्या अंधोनतेने त्यांना करता येईल. - 


अ) वाहनाचा खाजगी वापर दरमहा २५० किलोमिटरहून अधिक होता कामा नये. यासाठी ' 
- त्यांना वेळोवेळी विहित करण्यात येणाऱ्या दराने भाडे संस्थेस द्यावे लागेल. न 


5 


(१ 


ESGR-A.K.ZADE 


a) शासन मिर्णय वित्त बिभाग, -क्र: टोआरए-९०९०/प्र.क्र.३२०/९०धा[सईआर-५, दि. 
१७.१०,१९९० अन्बये निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार वाहनोच्या खाजगो बापरास परत्नानगी असेल. 
मात्र संबंधित आदेशात. वेळोवेळी ज्या सुधारणा केल्य! जातील, त्या सुधारणाही बाहनाच्या खाजगी 
त्रापराबाबत आपोओप असतील. 


Ro) कर्ज आणि art: . श्रो. ए. के. झाडे ह्यांना प्रतिनियुक्ततीच्या कालावधीत भविष्य निर्वाह 
निधी परलाबा प्राप्त / ना-परतावा अग्निम, घरबांधणी अग्रिम, मोटार कार अग्निम, वैवक्तिक संगणक 


- अग्रिम, मंजूर करण्यास शासन (SLE) सक्षम असेल. याबाबतचे. त्यांचे अर्ज सामान्य प्रशासन 


विभाग / का.-९, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात यावे; महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळ यांनी त्यांना सदर अभ्निम मंजूर करु नयेत. 


२९) प्रतिनियुक्तीवर असताना रजेवहन अथवा प्रशिक्षणावरुन परत आल्यानंतर नियुक्‍ती :- 
ए. के. झांडे हे प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत रजेवर गेले किंबा प्रशिक्षणासाठी गेले आणि ते धारण 
करीत असलेल्या पदाबर अन्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि रजेवर अथवा 
प्रशिक्षणावरुन परत आल्यानंतर त्यांची नियुक्ती अन्य पदावर करण्यात आली तर रजावेतन, वेतन, 
पदग्रहण see, शक्‍तीचा खोळंबा कालावधी धारण करेपर्वंतच्या दिनांकापर्यंत महाराष्ट्र राज्य मार्ग 
परिबहन महामंडळ करील. 


२२) निबासी शिणयाऐवजी रोखभत्ता:- महाराष्ट्र राज्य . मार्ग परिवहन महामंडळात. 
प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालाबधीत श्री. ए. के. झाडे यांच्या निवासस्थानी शिपाई दिला नसल्यास ब श्र. ए 
के: झाडे ह्यांना प्रतिनियुक्‍तीबर जाण्यापूर्वी निवासी शिपायाऐवजी रोखभत्ता अनुज्ञेय असल्यास किंत्रा 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील अधिकाऱ्यांना निवासी शिपायाऐबजी रोखभता अनुज्ञेय 
असल्यास त्यांना प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालाबधीत त्याच दराने निवासी शिपायाऐवजी रोखभत्ता अनुज्ञेय 
असेल. मात्र असा भत्ता घेण्यापूवी दरमहा अधिकाऱ्यांचे निवासी शिपाई देण्यात आलेला नाही, असे 
प्रमाणपत्न संबंधित अधिकाऱ्याने देणे आवश्यक राहील. 


23) शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले नियम लाग करणे :- oot ए. के. झाडे ह्यांना 
प्रतिनियुक्‍तोच्या कालावधीत शासन वेळोबेळी जे नियम करीत किंवा जे कार्यकारी आदेश निर्गमित 
करील ते नियम/कार्यकारी आदेश लागू असतील, 


२४) प्रतिनियुक्ती कालावधीत देशात / परदेशात प्रवास :- महाराष्ट्र राज्य .मार्ग परिवहन 
महामंडळात प्रतिनियुक्‍्तीबर असताना, सदर संस्थेच्या कामासंबंधातं देशात कोठेही प्रवास करावयाचा . 
झाल्यासं शासनाच्या YS परवानगीची आवश्यकता असणार नाहो. मात्र संस्थेच्या कामाच्या संबंधात 
परदेशो जावयाचे असल्यास, शासनाची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल. त्याचप्रमाणे संस्थेशी प्रत्यक्ष 
संबंध नसलेल्या शासकोय ./ निमशासकीय कामानिमित्त अथवा खाजगी संस्थांच्या समारंभासाठी - 
देशांतर्गत प्रवास करावयाचा असल्यास, त्यासाठी शासनाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक राहील. 


ENGR-A.R.ZADE 


२५) बिहित अटी/'शतीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या अटी /शतीबाबत :- वर नमूद केलेल्या अंटो/ 
शतीमंध्ये समाविष्ट नसलेल्या विशिष्ट अटी/शतीबाबत महाराष्ट्र शासन संवर्गातील भारतीय प्रशासन 
. सेबा अधिकाऱ्यांना जे नियम, विनिमय आणि कार्यकारी आदेश लागू असतील ते नियम, विनिमय ब 
कार्यकारी आदेश लागू असतील. 
महाराष्ट्राचे यांच्या व नाबाने, 
se राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Cx 
Cxc: 31 आ) 
(सु. सु. बाहाणे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, . . 
महालेखापाल (लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र-१, मुंबई- 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र-२, नागपूर. « 
महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखापरिक्षा), मुंबई 
अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई . 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र्‌ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंब-८. 
सामान्य प्रशासन विंभागं (कार्यासन Lo, FAS अ), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
वित्त विभाग (का.क्र.सेबा-२, सेबा-३, सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
महाव्यवस्थापक (क. व औ.स.), महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, मुंबई-८ 
सचि, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिबहन महामंडळ, मुंबई- 
: निवड नस्ती. 


